अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ या 
नवीन रेल्वे मार्गाकरीता रु.२९.३० 
कोटी निधी वितरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दिपत्र क्रमांक : आरएलवाय-१०२०/प्र.क्र.९२/परिवहन-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ डिसेंबर, २०२० 


वाचा : शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पुरमा-१०२०/प्र.क्र.९२/परिवहन-५, दिनांक १६ डिसेंबर,२०२०. 
शुध्दिपत्र : 

शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पुरमा-१०२०/प्र.क्र.९२/परिवहन-५, दिनांक १६ डिसेंबर,२०२० याच्या 
क्रमांकामध्ये “ पुरमा-१०२० ” ऐवजी “ आरएलवाय-१०२० ” असे वाचण्यात यावे. 


तसेच या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ मधील पहिल्या ओळीत “ उपसचिव (अर्थसंकल्प) ” ऐवजी 
“ सहसचिव (रोख शाखा) ” असे वाचण्यात यावे. 


२. सदर शासन शुध्दिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२०१२२२१२०५०९३५२९ असा आहे. हे शुध्दीपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Jaysen फा. 
Jayprakash Ingole ८५ यान 
(जयसेन जयप्रकाश इंगोले) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल, १ व २ (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 


सचिव, केंद्रीय रेल्वे बोर्ड, रेल्वे मंत्रालय, रेळ भवन, नवी दिल्ली. 

महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई. 

वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

वित्त विभाग, व्यय-८/बीयुडी-११, मंत्रालय, मुंबई. 

नियोजन विभाग, कार्यासन १४६१, मंत्रालय, मुंबई. 

रोख शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, सदर रक्कमेचा धनादेश 


Financial Adviser and Chief Accounts Officer (Construction), Mumbai CST 
यांच्या नावाने काढण्यात यावा. 


११) निवड नस्ती परिवहन -५. 


२ 


3 
8 


SOO were Ne 


4 
& 
9 
ह 
९ 
१० 


~~ SYS Le ५-८  <->- ४-2 


शासन शुध्दिपत्र क्रमांक आरएलवाय-१०२०/प्र.क्र.१२/परिवहन-५ 


प्रत -माहिती करिता 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
२) मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


३) मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) प्रधान सचिव (परिवहन) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


